सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय 
वसतिगृहे व निवासी शाळातील विद्यार्थ्यांसाठी सोयी 
सुविधांतर्गत वस्तू खरेदी करण्यास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.४०/शिक्षण-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ जुले, २०२३ 

वाचा:- 

१. समक्रमांक,शासन निर्णय,दिनांक ४ जुले,२०२३ 

शुध्दीपत्रक :- 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळातील 
विद्यार्थ्यांसाठी सोयीसुविधांतर्गत वस्तू खरेदी करण्यास संदर्भाधीन दिनांक ४ जुले,२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद २ आ) मधील क्रमांक ig ii 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

i, पुरवठादार संस्थेनी पुरवठा करावयाच्या वस्तुंचे नमुने आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्याकडे सादर 
करावेत. आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी सदर नमुन्याची गुणवत्ता सबंधित क्षेत्रातील तज्ञ संस्थेकडून तपासून 
नमुने अंतिम करावेत.सदर नमुन्यांचा सविस्तर तपशील (Specifications) ज्या ठीकाणी मालाचा पुरवठा 
करण्यात येणार आहे,त्या ठिकाणच्या वसतीगृहाच्या गृहपाल/अधीक्षक यांना पाठवून नमुन्याच्या 
तपशीलाप्रमाणे (Specifications) Ty प्राप्त झाल्याचे त्यांच्याकडून प्रमाणित करून घ्यावेत. 

॥. संगणकाचा पुरवठा विहीत मानकाप्रमाणे झाला असल्याबाबत उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, 
दिनांक १.१२.२०१६ अन्वये विहीत केल्यानुसार शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीच्या नियमपुस्तिकेतील परिशिष्ट-१२ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त संस्थाकडून 
दर्जाबाबत याहच्छिकपणे (Randomly) १० टक्के नमुन्यांची तपासणी करून प्रमाणित झाल्यानंतर देयके अदा 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७१२१४५२४८७९२२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार वनावाने,  ॥१॥॥_ KONDASI Scie 


4.20=9004dcdaa635070d60922aaaSdec8888d343a47356798 
6c9cf27e4353d60e51, postalCode=400032, st=Maharashtr 


AHIRE पं 
(अ. कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. सर्व प्रादेशिक उपायुकक्‍्त,समाज कल्याण, 


सर्व सहायक आयुक्‍त,समाज कल्याण, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

कार्यासन अधिकारी,वित्त विभाग,व्यय-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
निवड नस्ती (शिक्षण-२). 


c 
BL 


० ७ Sm 


